संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील 
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, 
२०२० करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संगांयो -२०१९/प्र क्र.३८/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, 
दि.१५ एप्रिळ, २०१०. 
. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९. 
. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी 
२०१९/प्र.क्र.४९/ अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुले, २०१९. 
. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो 
२०१९/प्र.क्र.३८/विसयो, दिनांक २४.०४.२०१९. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो 
२०१९/प्र.क्र.३८/विसयो, दिनांक २४.०७.२०१९. 
६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. विसयो- 
२०१९/प्र.क्र.५९/विसयो, दिनांक ०७.११.२०१९. 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो 
२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, दिनांक २०.०८.२०१९. 


A 


AV 


9८ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी संजय गांधी निराधार 
अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ४१७,९०,३३,०००/- (रुपये चारशे सतरा कोटी 
नव्वद लक्ष तेहतीस हजार फक्त ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद व रु.२००,००,००,०००/- (रुपये 
दोनशे कोटी) पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ या 
कालावधीच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या व पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या 
तरतूदीच्या ६० टक्के निधी संदर्भ क्रमांक ४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी 
यांना वितरीत करण्यात आला आहे. आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील सर्वसाधारण 
लाभार्थ्यांकरीता उर्वरित एकूण रुपये २४७,१६,१३,२००/- (उर्वरीत अर्थसंकल्पीय तरतूद 
रु.१६७,१६,१३,२००/- + उर्वरीत पूरवणी मागणी तरतूद रु.८०,००,००,०००/-) (रुपये दोनशे 
सत्तेचाळीस कोटी सोळा लक्ष तेरा हजार दोनशे फक्त) माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० या 
कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची 
सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 


झासन निर्णय क्रमांकः संगांयो -२०१९/प्र क्र.३८/विसयो 


केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आळे 
आहे. संदर्भ क्र१ येथील परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८) 
(०९) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (कार्यक्रम) (२२३५ अ २९४) ५०-इतर खर्च" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा 
जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास 
व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱयांवर 
राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२१/२०१९/व्यय १४, दिनांक 
०७.१२.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२८१२३१५९६६२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sunil Vitthal 
Ukirade 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य , 
मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महाळेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / 
नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.संगायो-२०१९/प्र.क्र.३८/विसयो, दिनांक : २७ जानेवारी, २०२० सोबतचे सहपत्र. 
सर्वसाधारण लाभार्थी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (२२३५ ए २९४) 


लाभार्थी संख्या 


(रक्‍कम रुपयात ) 


वितरीत रक्‍कम 


| = eae 


कोकण विभाग 


२८१६ 
३६३५ 
६१९९ 


२८२३९२१ 


६४५२२५ ६४५२२५ 


२१६४३७ 


२८२३९२१ 


२१६४३७ 


२८२३९२१ 
३६४५२२५ 
२१६४३७ 


१४०७७ 
१६२९६ 


१४११६५९८ 
१६३४१८४१ 


१४११६५९८ 
१६३४१८४१ 


१४११६५९८ 
१६३४१८४१ 


४९०२५६५५२३ 


१०११० 
२८५६ 


१०१३८४३९ 
२८६४०३३ 


१०१३८४३९ 
२८६४०३३ 


१०१३८४३९ 
२८६४०३३ 


३०४१५३१७ 


एकूण 


५५९८९ 


५६१४६४९४ 
नाशिक विभाग 


५६१४६४९४ 


५६१४६४९४ 


२०४१० 
१३१२९ 


२०४६७४१३ 
१३१६५९३२ 


२०४६७४१३ 
१३१६५९३२ 


२०४६७४१३ 
१३१६५९३२ 


४८४०३ 
३२१५० 


४८५३९१५८ 
३२२४०४३८ 


४८५३९१५८ 
३२२४०४३८ 


४८५३९१५८ 
३२२४०४३८ 


एकूण 


७०८६० 
१२१६५२ 


७५८१२६६ 
१२१९९४२०७ 


७५८१२६६ 
१२१९९४२०७ 


७५८१२६६ 
१२१९९४२०७ 


२९२१२ 


पुणे विभाग 
२९२९४१७४ 


२९२९४१७४ 


२९२९४१७४ 


४७७८८ 
२५३५७ 


४७९२२४२८ 
२५४२८३२९ 


४७९२२४२८ 
२५४२८३२९ 


४७९२२४२८ 
२५४२८३२९ 


२४७१८ 
४२३२५ 


२४७८७५३२ 
४२४४४०६१ 


२४७८७५३२ 
४२४४४०६१ 


२४७८७५३२ 
४२४४४०६१ 


१६९, ४०० 


११६९८७६५२४ 
नागपूर विभाग 


१६९८७६५२४ 


१६९८७६५२४ 


६४८२७ 
१८४१० 


६५६५००९३५९ 
१८४६१७८७ 


६५६५००९३५९ 
१८४६१७८७ 


६५६५००९४१५ 
१८४६१७८७ 


५५३८५३६१ 


३१८३७ 
२०४३३ 


३१९२६५५८ 
२०४९०४७८ 


३१९२६५५८ 
२०४९०४७८ 


३१९२६५५८ 
२०४९०४७८ 


११२०४ 
२०९२८ 


११२३५५१७ 
२०९८६८७० 


११२३५५१७ 
२०९८६८७० 


११२३५५१७ 
२०९८६८७० 


१६७, ६३९ 


१६८११०५६९ 
अमरावती विभाग 


१६८११०५१६९ 


१६८११०६२५ 


४७८२१ 
२९९३४ 


४७२९५५५८२१ 
३००१८२०५ 


४७९५५५८५२१ 
३००१८२०५ 


४७९५५५८५२१ 
३००१८२०५ 


२६१२६ 
३२५६९ 


२६१९९४९३ 
३२६६०६१७ 


२६१९९४९३ 
३२६६०६१७ 


२६१९९४९३ 
३२६६०६१७ 


एकूण ( 


१९५५१ 
१५६००१ 


१९६०५९९७ 
१५६४३९८३३ 


१९२९६०५९९७ 
१५६४३९८३३ 


१९६०५९९७ 
१५६४३९८३३ 


२१५७३ 


औरंगाबाद विभाग 
२१६३३६८५ 


२१६३३६८५ 


२१६३३६८५ 


३६३५२ 
१६८४७ 


३६४५४२५८ 
१६८९४३९० 


३६४५४२५८ 
१६८९४३९० 


३६४५४२५८ 
१६८९४३९० 


१८३२३ 
२८८८५ 


१५३६६१०३ 
२८९६६२५४ 


१५३६६१०३ 
२८९६६२५४ 


१५३६६१०३ 
२८९६६२५४ 


२८५६ 
१९६०० 


२८६४०३३ 
१९६५६५५१३५ 


२८६४०३३ 
१९६५६५५१३५ 


२८६४०३३ 
१९६५६५५१३५ 


एकूण (5) 


९४४३ 
१५०८७९ 


९४६९५६३ 
१५१३०३४२१ 


९४६९५६३ 
१५१३०३४२१ 


९४६९५६३ 
१५१३०३४२१ 


एकूण ७ = (A+B+C+D+E+F) 


८२१५६० 


८२२३८७१०४८ 


८२३८७१०४८ 


८२३८७११०४ 


